जिल्हा परिषदांतर्गत ग्रामीण पाणी 
पुरवठा विभाग व उपविभागांमधील 
मंजूर अस्थायी पदांना दिनांक 
०१.०३.२०२४ ते ३१.०८.२०२४ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यास मंजूरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपग्रा-१२२३/प्र.क्र.७9८/पापु-२३ 


७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 


क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 


वाचा :- 


तारीख: ०५ एप्रिल, २०२४ 


१) शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः जिपआ-२०१६/प्र.क्र.३०१/पापु-२३, 


दिनांक २८.१२.२०२२ 


२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०२४ 
३) शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांक: जिपग्रा-१२२२३/प्र.क्र.७८/पापु-२३, 


दिनांक २०.०९.२०२३ 


४) शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांक: जिपग्रा-१२२३/प्र.क्र.७८/पापु-२३, 


दिनांक २२.०९.२०२३ 


प्रस्तावना :- 


जिल्हा परिषदांमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांची अंमलबजावणी सुयोग्य रितीने 


करण्यासाठी जिल्हा परिषदांमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग/ उपविभागातील एकूण ४१४७ 


पदांचा सुधारित आकृतीबंध दिनांक २८.१२.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आला 
असून संदर्भाधीन दिनांक २०.०९.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये सदर पदांपैकी २४९६ स्थायी पदे व 
उर्वरित १६५१ अस्थायी पदे म्हणून निश्चित करण्यात आली आहेत. वित्त विभागाने दिनांक 
२१.०२.२०२४ च्या शासन निर्णयानुसार सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतिबंधात समाविष्ट 
असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०२४ ते दिनांक ३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 


देण्याचे अधिकार दिले आहेत. त्यानुषंगाने जिल्हा परिषदांमधील ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांची 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपग्रा-१२२३/प्र.क्र.9८/पापु-२३ 

अंमलबजावणी सुयोग्य रितीने होण्यासाठी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागांमधील अस्थायी पदांना 
पुढील कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 

शासन निर्णय :- 


शासन निर्णय, दिनांक २८.१२.२०२२ नुसार मंजूर आकृतीबंधाप्रमाणे, जिल्हा 
परिषदांतर्गत ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग व उपविभागांमधील सोबत जोडलेल्या “विवरणपत्र अ 
मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे विविध संवर्गातील एकूण १६५१ अस्थायी पदे दिनांक ०१.०३.२०२४ ते 
दिनांक ३१.०८.२०२४ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. सुधारीत आकृतीबंधामध्ये जी पदे मृत संवर्ग म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत, 
त्या संवर्गात जितके कर्मचारी कार्यरत असतील तितकी पदे अधिसंख्य समजण्यात येऊन, 
अधिसंख्य ठरवण्यात आलेल्या पदावर सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीने किंवा 
अन्य कोणत्याही कारणाने पद रिक्‍त झाल्यास सदर पद व्यपगत होईल व त्या पदावर नियमित 
कर्मचाऱ्याची नियुक्‍ती न करण्याची दक्षता संबंधित अधिका-यांनी घ्यावी. 


३. सदर पदांमधील वर्ग-१ व वर्ग-२ च्या राजपत्रित अधिका-यांच्या एकुण १८४ 
अस्थायी पदांच्या वेतन व भत्यावरील खर्च हा "लेखाशिर्ष २२१५ पाणी पुरवठा व स्वच्छता, ०१ पाणी 
पुरवठा, ००१ संचालन व WIR (०१) (०१) पाणी पुरवठा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी 
विभागीय/ उप विभागीय आस्थापना (२२१५ १८४३ ) " या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२४-२५ या 
आर्थिक वर्षात मंजूर तरतूदीमधून भागविण्यात यावा.. 


४. वर्ग-३ व वर्ग-४ च्या अराजपत्रित अधिकारी / कर्मचा-यांच्या एकूण १४६७ अस्थायी 
पदांच्या वेतन व भत्यावरील खर्च हा "लेखाशिर्ष २२१५ पाणी पुरवठा व स्वच्छता, ०१, पाणी पुरवठा 
१९६ जिल्हा परिषदा/जिल्हास्तरीय पंचायतींना सहाय्य (०१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत 
समित्या अधिनियम, १९६१ च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदान (स्थानिक 
क्षेत्र (०१) (०५) नियमित आस्थापना (२२१५ १८८१)” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२४-२५ या आर्थिक 
वर्षात मंजूर तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


प्‌. सदर शासन fu वित्त विभाग शासन निर्ण क्रमांकः पदनि 
२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान कलेल्या 
अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपग्रा-१२२३/प्र.क्र.७८/पापु-२३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०४० ५१२३४८४८५७२८ असा आहे. हा आदेठा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by BALASAHEB B HAJARE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
SUPPLY AND SANITATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=49ad4eefa4101394c1b1119b5f2d93940a592bd8a91 


d2970b24702e05968e19f, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=0EDD9C3872935C07 1332E1F94CBCDC982847 
1B3251EEE2D5C23FD681EC41CEFA, cn=BALASAHEB B 
HAJARE 


Date: 2024.04.05 14:16:41 +05'30' 


(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. विधानसभा / विधान परिषद सदस्य (सवी 
विभागीय आयुक्त, सर्व 

जिल्हाधिकारी, सर्व 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा) 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा व अनुज्ञेयता) 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा) 
९. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयता) 


१०.मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

११.कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद (सर्व) 
१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 

१३.उप अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा उप विभाग, जिल्हा परिषद (सर्व) 

१४.मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई 

१५.वित्त विभाग (व्यय-३, आपुक व अर्थसंकल्प-१८), मंत्रालय, मुंबई 

१६.कार्यासन पापु-०४ व पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७.ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८.निवड नस्ती, कार्यासन पापु-२३ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपग्रा-१२२३/प्र.क्र.9८/पापु-२३ 


विवरणपत्र-अ 
शासन निर्णय क्र.जिपग्रा-१२२३/प्र.क्र.9८/पापु-२३, दिनांक ०५ एप्रिल, २०२४ सोबतचे सहपत्र 
पाणी पुरवठा कार्यक्रमासाठी जिल्हा परिषदांतर्गत ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग व उपविभागांमधील 


अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
अ. अभियंता ee अभियंता उ५ | सहाय्यक ele bia वरिष्ठ | कनिष्ठ 
a जिल्हा अभियंता येता | भुवैज्ञानिक अभियंता i तग (PaaS 
(स्था) (यां) (स्थापत्य) | (यांत्रिकी) 
ea Q 3 8 4 ६ ७ ८ ९ i | ० 
ee ठाणे ४ हतं ka २४ न्न i | ai ३६ 
२ | पालघर es ea L २६ Gea ५ eal q ४९ 
3 | रायगड ९ ea Le ५४ a ८ ८ ७९ 
Ea रत्नागिरी चिं . [| & | Le |] ९ 
षु सिंधुदूर्ग foe ea aa २४ ॥. 1. | Rai ३६ 
६ | नाशिक ea किं i= | ६० al pees | ० शि ९० 
ry धुळे feel Le] ha नि za oe [=| ९ 
८ । नंदुरबार २ ea ca १२ शि २ २ १८ 
९ | जळगाव ९ ed aa ५४ किंग ९ ९ ८१ 
वि अहमदनगर za a ॥ | ४२ aa Ea [i ६३ 
वि १ | पुणे ८ | शी ४८ al ९ ९ foo. | 
१२ | सातारा २ हिं mae १२ Ee 2 2 १८ 
१३ | सांगली द ee शि ३६ Raa & & 48 
ie सोलापूर ५ Ls a 30 | 4 ५ ४५ 
१५ | कोल्हापूर ae ia Ea २४ a दिड || ३६ 
१६ नानी ३ शि Lae | १८ शं ३ ३ २७ 
संभाजीनगर 

ig जालना ३ | 4 १८ शिंगी ३ ३ २७ 
१८ | परभणी 4 Ee | ca ३० [| ५ षु ४५ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपग्रा-१२२३/प्र.क्र.७८/पापु-२३ 


१९ | हिंगोली २ ० ० १२ ० २ २ १८ 
। २० | बीड न | a ३६ om नि न 48 
२१ | नांदेड ९ ca ao 4g | ९ ९ ८१ 
२२ | धाराशिव शनि 0 as २४ शच ia i | ३६ 
२३ | लातूर शिन शन a २४ P| na al ३६ 
२४ | बुलढाणा ८ 0 a ४८ शिळी ८ ८ ७२ 
२५ | अकोला ३ 0 10 | १८ Le 3 3 20 
२६ | वाशिम शशि a a & ॥ | | id ९ 
२७ | अमरावती el cz ca ४२ ea ka ha | ६३ 
२८ | यवतमाळ | ca a ६० ie Ea he ९० 
२९ | वर्धा ५ cai ce 30 Ce 4 4 ४५ 
३० | नागपूर ८ शिश a ४८ a ८ ८ ७२ 
३१ | भंडारा विनी शिन शिल २४ ra विन | 3६ 
३२ | गोंदिया ५ 0 a 30 a 4 4 ४५ 
३३ | चंद्रपूर शिवी ca 8 && a वि ae ९९ 
३४ गडचिरोली | ८ हिती दिशी ४८ a ८ ८ ७२ 

एकूण पदे १८२ शनी a १०९४ १ १८३ । १८९ १६५१ 


Digitally signed by BALASAHEB B HAJARE 
DN: ल्क, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
SUPPLY AND SANITATION DEPARTMENT, 


B HAJARE 


2.5.4.20=49ad4eefa4101394c1b1119b5f2d93940a592bd8a91d297 
0b24702e05968e19f, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=0EDD9C3872935C071332E1F94CBCDC9828471B32 
51EEE2D5C23FD681EC41CEFA, cn=BALASAHEB B HAJARE 

Date: 2024.04.05 14:17:22 +05'30' 


(बाळासाहेब बा. हजारे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


